अपर निबंधक, सहकारी संस्था या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यास पदस्थापना 
देण्याबाबत-श्री.विकास रसाळ, अपर 
निबंधक सहकारी संस्था. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः राजस -२०२२/प्र.क्र.२६८/५स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

दिनांक :- १७ जुले, २०२३ 
शासन आदेशा- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 

पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (2), ४ (३) व ४ (७ मधील 
तरतुदीनुसार सहकार खात्यातील खाली नमूद केलेल्या अपर निबंधक सहकारी संस्था गट-अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्यानुसार 
पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र | अधिकार्‍यांचे नाव | सध्याचे कार्यरत ठिकाण पदस्थापनेचे ठिकाण 
हि श्रीविकास रसाळ विनापद यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
ज्य ग्राहक सहकारी संघ लि., मुंब 
या पदावर 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 
३. सदर पदस्थापनेच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्‍यक कार्यवाही 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी. 
छ. सदर Tea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०७१७१८०३३६०५०२ असा आहे. हा seal डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

सदरचे Bea तात्काळ अंमलात येतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANTOSH 


PUNAMCHAND 
KHORGADE Date 2230717 1808170530 
(सं. पु. खोरगडे) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. साखर आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


५. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, TANT संचालनालय, नागपूर. 


शासन आदेश क्रमांकः राजस -२०२२/प्र.क्र.२६८/५स 


६. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण), व्दारा सहकार आयुक्‍त 
व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, 
व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०.श्री.विकास रसाळ, अपर निबंधक, सहकारी संस्था . 

११.मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

१३.मा.सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

१४. निवड नस्ती (कार्यासन-५-स) 


